सुधारीत प्रशासकीय मान्यता- 


संगमनेर, जि.अहमदनगर येथे नवीन 
न्यायालयीन इमारत बांधणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-१११७/प्र.क्र.१७६/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २१ ऑगस्ट, २०१९. 


पहा :- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीसीबी-२०१२/प्र.क्र.८५ 
का-१३, दिनांक ४ जुले २०१२ 
२) प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्यू ६००१/१९९२/२९३९/३५२१५, दिनांक २ नोव्हेंबर, २०१८ चे पत्र. 
प्रस्तावना:- 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये संगमनेर, जि.अहमदनगर नवीन 
न्यायालयीन इमारत बांधण्याकरीता रु.१७,२१,४१,६५३/- इतक्या अंदाजित किंमतीस प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु बांधकामांच्या किंमतीत वाढ झाल्याने, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांनी उपरोक्त संदर्भाधिन क्रमांक २ च्या पत्रान्वये संगमनेर, जि.अहमदनगर नवीन न्यायालयीन 
इमारतीच्या बांधकामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला 
आहे. त्यानुसार सदरहू प्रस्तावास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संगमनेर, जि.अहमदनगर येथे नवीन न्यायालयीन इमारत बांधण्याकरीता 
रु.३३,२४,८८,८६२/- (रुपये तेहतीस कोटी चोविस org अठ्ठ्याऐएंशी हजार आठडो बासष्ट फक्त) 
इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


कामाचा तपशिल सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यतेची रक्‍कम (रुपयांत) 
इमारतीच्या बांधकामाचा खर्च, अंतर्गत पाणी २४,२६,००,१०६.०० 
पुरवठा, फर्निचर, आवराभिंत, अंतर्गत रस्ते, 
वाहनतळ, भू-सौंदर्यीकरण, बागबगिचा व 


हार्वेस्टींग 
आकस्मिक 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११७/प्र.क्र.१७६/का-१३, 


१,२६,६७,३०३.०० 


त तत विध 
गवि 


| एकूण प्रकल्प खर्च रुपये :- ३३,२४,८८,८६२.०० 


२. सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेकरीता मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात नमूद 
केलेल्या अटी लागू राहतील. 

३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१,बांधकाम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (०३) न्यायदान 
(केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), योजनांतर्गत, (०३) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे 
(४०५९०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ 
मोठी बांधकामे (४०५९१२२२)" लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद 
केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेडा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:-५२२/इमा-२, 
दि.१६.०६.२०१९ व नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ११५/१४४३, दिनांक ७.८.२०१९ व 
व्यय अग्रक्रम समितीने दिनांक २०.०८.२०१९ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार आणि वित्त विभाग शासन 
निर्णय क्र:-विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२ दि.१७ एप्रिल,२०१५ सोबतच्या 
परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक 
१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९०६१७३६२०१०१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Amogh Depend OSL SN th 
Shyamkant ९१0० 222s7znssusnerrrr 
(अ.ऱया.कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११७/प्र.क्र.१७६/का-१३, 


२. मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळलय,मुंबई. 
३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय , मुंबई, 
५. प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक, मुंबई, 
. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ , अहमदनगर 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संगमनेर, जि.अहमदनगर 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर 
११.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१२.कक्ष अधिकारी (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२, 
१३.कक्ष अधिकारी (१४४३) ,नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१४.अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, 
१८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 
१५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१६.कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१७.निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


one GG &M 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


